अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत... 

गु. प्र. शा., गु. अ. वि., गु.र.क्र. ६९/२००८ (साकीनाका 
पोलीस ठाणे येथील गु.र.क्र. ८२/२००७) या गुन्हा 
प्रकरणातून मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल 
विशेष अनुमती याचिका क्र. ५१९/२०२०,६०२/२०२०, 
१०२३/२०२०, २३२७/२०२०, २३५४/२०२०, 
२३५५/२०२०, ३४१६/२०२०, ३९२०/२०२० या 
न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-०१२१/प्र.क्र.०६/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ मे, २०२२ 


संदर्भ :- (१) विधि व न्याय विभाग पत्र, क्र. १०/क्रिमी.जन./२०२१/ए ” शाखा, दि. ११.०१.२०२१ 
(२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, 


दि. २९.०७.२०१५ 


(३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, 


दि. १६.०६.२०१७ 
शासन निर्णय :- 


YAM, गु.अ.वि., गु.र.क्र.६९/२००८ या गुन्हयाप्रकरणी (साकिनाका पोलीस ठोणे 
गु.र.क्र.८२/२००७) या गुन्हा प्रकरणातून मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल विशेष 
अनुमती याचिका क्र.५१९/२०२०, ६०२/२०२०, १०२३/२०२०, २३२७/२०२०, २३५४/२०२०, 
२३५५/२०२०, ३४१६/२०२०, ३९२०/२०२० या न्याय प्रकरणी संदर्भ क्र.१ अन्वये विशोष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 


B) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीस फी................ रु.२,००,०००/- (रुपये दोन लाख फक्त) 


ब) मुंबई ते दिल्ली दरम्यान विमान भाडे 


eee (प्रत्यक्षपणे) 


क) नवीन महाराष्ट्र सदन, दिल्ली येथे निवास व्यवस्था 


ड) दिल्ली शहरात मुक्कामाच्या वेळी वाहन व्यवस्था 
इ) विचारविनिमय फी प्रति तास..................... रु.३५,०००/- (रुपये पस्तीस हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही ळाभ अँड. राजा ठाकरे यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 


तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरिता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२१/प्र.क्र.०६/पोळ-१० 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्यांकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, 
प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणतयाही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोळीस उपायुक्‍त / पोळीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(००)१०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२)(०१) शहर WAR आस्थापना - (२०५५ ००९७)- २८ व्यायसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा. 


४. हाठशासननिर्णयवित्तविभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनिमय, 
दि. २९.०७.२०१५ व दि.१६.०६.२०१७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०५२०१२३१३०५८२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VENKATESH BHAT 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st: hi 


=Maharashtra, 
2.5.4.20=5f0272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb267 1d 1da08208cfdd6677f 
act bf2, 


(व्यंकटेश भट) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 
३. पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. अँड.श्री.राजा ठाकरे, ३०१, मारुती FIM, १७ रघुनाथ दादाजी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
८. सह सचिव (“A” शाखा),विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
९. सह सचिव(व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
qo. निवड नस्ती/पोळल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


